पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील 
१,३३० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८ 
QU मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दि.२६.०९.२०२३. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 
३) पोलीस महासंचालक कार्यालय,म.रा.यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६ब/६१४३/१३३०पदे/मुदतवाढ/५९/२०१६,दि.०१.०३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील 


विविध संवर्गातील १,३३० अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. सदर 


मुदतवाढ संपुष्टात आली असल्याने, संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये पोलीस महासंचालक, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर १३३० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्यात आली आहे. त्यानुसार उपरोक्त नमूद १३३० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पोळीस महासंचालक, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील विविध संवर्गातील १३३० अस्थायी 


पदांना शासन निर्णय, वित्त विभाग दि.२१.०२.२०२४ मधील अटींच्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२४ 
ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


2. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : “बी-१, २०५५ पोलीस-१०९ जिल्हा 


पोलीस- (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वर्षीच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदरचा आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त राहणार नाहीत 


या अटीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०३२०१३२५४८३४२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHHAYA NATHU MALI 
H H AYA NA T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cd4e9f6041 c76a9f3fd5cbcbc45affce68bbd6f32230f05b4a2b5 
‘Maharashtra, 


4b875937776, postalCode=400032, st=| 


serialNumber=B20C807A335731 10F6D8441C862B04F5881 1935279DC 
AD666C42A2FABC6C24E8, cn=CHHAYA NATHU MALI 


Date: 2024.03.20 13:34:56 +05'30' 


( छाया न.माळी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२ 
३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
४. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 


५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


६. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/ नागपूर/ छत्रपती संभाजीनगर/ ठाणे/ रायगड/ 


नाशिक/ सोलापूर/ पुणे/ चंद्रपूर/लातूर/जळगाव/अहमदनगर. 


८. पोलीस आयुक्‍त, अमरावती / नागपूर/ छत्रपती संभाजीनगर / ठाणे/ नवी मुंबई/ 
नाशिक/ सोलापूर/पुणे. 


९. पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर/लातूर/जळगाव/अहमदनगर. 


१०. कार्यासन अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ आ.पु.क), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (पोल-८), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध कार्यालयातील विविध संवर्गातील १३३० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र. 


अ. | घटककार्यालयाचे नाव व पदनाम पदसंख्या पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र. पदे 
षा पोलीस आयुक्त, ठाणे पोलीस उप निरीक्षक ०५ एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/१/ पोल-८, दि. १२.०७.२००४ 
एकूण पदे १९४ सहायक पोलीस उप निरीक्षक १२ 
पोलीस हवालदार ३८ 
पोलीस शिपाई १३९ 
२ | पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई | पोलीस उप निरीक्षक ०३ एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.७७/ १/पोल-८, दि. १२.०७.२००४ 
एकूण पदे १३९ सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०२ 
पोलीस हवालदार ४० 
पोलीस शिपाई ९४ 
3 | पोलीस आयुक्त, नाशिक । पोलीस उपनिरीक्षक ०२ एमआयएस ०१०४/प्र.क्र.७७/१/ पोल-८, दि. २८.०७.२००४ 
एकूण पदे ७० पोलीस हवालदार २० 
पोलीस शिपाई Be 
४ | पोलीस आयुक्त, पुणे पोलीस उपायुक्‍त १ १) एपीओ-०९९३/प्र.क्र.२४५/पोल-३, दि. ३.०१.१९९४ अन्वये एक पद शासनास Healt केले. 
पोलीस शिपाई चालक १ २) टिआरए-०१८६/२७५३/२/पोल-८,दि. २३.०९.१९८८ 
एकूण पदे १०८ पोलीस शिपाई सुरक्षा १ 3) एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.9७/१/पोल-८,दि. १२.०७.२००४ 
उच्च श्रेणी लघु लेखक १ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपीक १ 
चपराशी १ 
पोलीस उप निरीक्षक २ 
पोलीस हवालदार ३० 
पोलीस शिपाई ७० 
५ | पोलीस आयुक्त, सोलापूर | पोलीस उप निरीक्षक ०७ टिआरए-१००५/प्र.क्र.९/१/पोल-८, दि. १२.०७.२००४ 
एकूण पदे ५७ पोलीस हवालदार १२ 
पोलीस शिपाई ३८ 
६ | पोलीस आयुक्‍्त,औरंगाबाद | पोळीस हवालदार १० एमआयएस-०१०४/७७/१/पोल-८,दि. १२.०७.२००४ 
एकूण पदे ३० पोलीस शिपाई २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध कार्यालयातील विविध संवर्गातील १३३० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे विवरणपत्र. 


अ. | घटककार्यालयाचे नावव पदनाम पदसंख्या पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र पदे 
७ | पोलीस आयुक्त, अमरावती | पोलीस हवालदार ०५ १) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, दि. १४.०८.१९९६ 
एकूण पदे ९५ पोलीस शिपाई २७ २) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, दि.१४.०८.१९९६ 
पोलीस शिपाई चालक ०१ 3) शा.नि.क्र. रापोसे/ ०५/ २००१/ प्र.क्र.१६२/पोल-१-अ, दिनांक ६.०१.२००६ अन्वये पो.शि. 
पोलीस उपनिरीक्षक ०१ चे एक पद कमी करण्यात आले. 
पोलीस हवालदार १९ ४ टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, दि. १४.०८.१९९६ 
पोलीस शिपाई ४२ ५) एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.9७/२/पोल-८, दि. १२.०७.२००४ 
८ | पोलीस आयुक्त, नागपूर पोलीस उपनिरीक्षक १ एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.9७/ १/पोल-८, दि. १२.०७.२००४ 
एकूण पदे ४४३ पोलीस हवालदार १४४ 
पोलीस शिपाई २९८ 
९ | पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक ०१ टिआरए १४९१/१३/ पोल-८, दि.२४.०६.१९९२ 
अहमदनगर पोलीस उप निरीक्षक ०२ 
एकूण पदे ६० सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०४ 
पोलीस हवालदार १० 
पोलीस शिपाई ४३ 
शि पोलीस अधीक्षक, जळगाव । पोलीस उप निरीक्षक ०१ टिआरए-०२९६/१५/ पोल-८, दि. ९.०८.१९९६ 
एकूण पदे ७२ पोलीस हवालदार १६ 
पोलीस शिपाई 42 
चालक पोलीस शिपाई ०३ 
id पोलीस अधीक्षक, लातूर = | पोलीस उप निरीक्षक ०१ टिआरए-०४९९/सीआर-१२३/ ल-८, दि. २०.०९.२००० 
एकूण पदे १८ पोलीस हवालदार ०३ 
पोलीस शिपाई १४ 
१२ | पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर । पोलीस उपनिरीक्षक ०१ टिआरए-१२९१/३०९१/४/पोल-८, दि. २६.०६.१९९२ 
एकूण पदे ४४ पोलीस हवालदार १० 
पोलीस शिपाई ३१ 
चालक पोलीस शिपाई ०२ 


CHHAYA NATHU MALI 


( छाया न.माळी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


